महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१७१/१३ अ 
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्य्यव्यवसाय विभाग, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४ ०० ०३२ 

दिनांक : १० जुले,२०२३ 


विषय: सिताफळ संशोधन केंद्र अंबाजोगाई जि, बीड येथील 
५ एकर जमीन महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला 
यांना बिज प्रक्रिया केंद्र स्थापनेसाठी हस्तांतरीत करण्याबाबत... 
ज्ञापन : 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत सिताफळ संशोधन केंद्र, अंबाजोगाई, 


जि. बीड यांना शा.नि.क्र.टिएसएफ-१०७२/११३३६५/ऐ-१, दि.४/१२/१९७३ नुसार तालुका बिज गुणन 
केंद्राचे २२०.२४ हेक्‍टर क्षेत्र ५ वर्षाकरिता नाममात्र भाडेतत्वावर रु.१/- प्रती वर्षी याप्रमाणे लिजवर देण्यात 
आलेले आहे. TAAL शासन पत्र क्र.टि.एस.एफ-१०७९/४७९४६ (४८७)/३-ओ, दि.१८/१२/१९७९ नुसार 
सदर प्रक्षेत्र विद्यापीठाकडे भाडेतत्वावर दि.२९/०२/१९८० पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
त्यानंतर शा.नि.क्र.म.पु.वि.-१३९१/सी.आर.११७/२०-अ, दि.७७/१/१९९७ नुसार सन १९९७-९८ या वर्षापासून 
सिताफळ संशोधन केंद्र कार्यान्वित करण्यात आलेले आहे. विद्यापीठास लिजवर देण्यात आलेल्या 
जमीनीपैकी २९.०० हेक्‍टर क्षेत्र सन १९९८ मध्ये मा.कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी यांच्या मान्यतेने सिताफळ संशोधन केंद्रास हस्तांतरीत करण्यात आलेले आहे. 

२. शासन निर्णय क्र.टिएसएफ-१०७२/१९३३६५/ऐ-१ दि.०४/१२/१९७३ नुसार तालुका बीज गुणन 
केंद्राची जमीन वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठास ५ वर्षाकरीता देण्याचा करार होता त्यानंतर 
सदर क्षेत्र विद्यापीठाकडे कायमस्वरूपी हस्तांतरीत करून घेण्यासाठी कार्यकारी परिषदेने दि.०७/११/२००४ 
रोजी ठराव क्र. ५७/४, ५८/४ व ५९/४ नुसार मंजुरी दिळी आहे व सदर प्रकरणी विद्यापीठाने त्यांच्या पत्र 
दि.१४/६/२००९ व दि.१२/२/२००९ नुसार शासनास प्रस्ताव सादर केलेला आहे. 

३. वसंतराव नाईक मराठावाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत सिताफळ संशोधन केंद्र, अंबाजोगाई 
येथीळ ५ एकर जमीन महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला यांना बिज प्रक्रिया केंद्र स्थापन 
करण्याकरीता देण्याबाबत महाबीजने कृषि आयुक्‍तालयास मागणी केलेली आहे. महाबीज महामंडळाचा 


प्रस्ताव विचारात घेता सदरच्या जागेची महामंडळास आवश्‍यकता असल्याचे दिसून येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१७१/१३ अ 


४. वसंतराव नाईक मराठावाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत सिताफळ संशोधन केंद्र, अंबाजोगाई 
येथील ५ एकर जमीन महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला यांना बिज प्रक्रिया केंद्र स्थापन 
करण्याकरीता हस्तांतरीत करण्यापूर्वी महसूल विभागाच्या दि.८-९-२००८ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार 
महसूल व वन विभागाच्या परवानगी शिवाय जमीन हस्तांतरणावर निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत. तसेच 
शासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनी संदर्भात sen जमिनींची शासकीय विभागांना 
आवर्यकता नसल्यास त्या विभागाने अशा जमिनी महसूल विभागाच्या सहमतीने महसूल विभागाकडे 
प्रत्यार्पित करणे आवऱ्यक आहे. 
५. राज्यात एकूण ३५७ तालुके असून तालुका बिजगुणन केंद्रांची संख्या केवळ १९२ इतकी आहे. 
तालुका बिजगुणन केंद्राच्या जमिनी या तालुक्यांचा विकास होताना शहरी भागात आल्याने विविध खाजगी, 
व्यापारी, सहकारी, शासकीय, निम शासकीय, संस्थांकडून तालुका बिजगुणन केंद्रांच्या जमिनींची मागणी 
वेगवेगळ्या प्रयोजनासाठी करण्यात येते. म्हणून शासनाने, शासन परिपत्रक क्र.ताबिके २०११/प्र.क्र.४३/१- 
ए, दिनांक ८ सप्टेंबर, २०११ अन्वये तालुका बीजगुणन केंद्राच्या जमिनी कृषक अथवा अकृषक कामासाठी न 
देणेबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे. 
६. उक्त शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ नुसार तालुका बिजगुणन केंद्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम 
वाढवून शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रतीचे बियाणे उपलब्ध करुन देणे, तसेच स्थापित कृषि चिकित्सालयावर 
शेतकऱ्यांमार्फत प्रगत कृषि तंत्रज्ञानाचा प्रचार व प्रसार परिणामकारकरित्या करणे व विकसित तंत्रज्ञान 
जलद गतीने पोहोचविणे हा मुख्य उद्देश आहे. ही बाब पाहता वसंतराव नाईक मराठावाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी अंतर्गत सिताफळ संशोधन केंद्र, अंबाजोगाई येथील ५ एकर जमीन महाराष्ट्र राज्य बियाणे 
महामंडळ, अकोला यांना बिज प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्यासाठी जमिनी हस्तांतरीत करण्याकरिता महसूल 
व वन विभागाकडे प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे. त्याअनुषंगाने सदर जमीन 
महसूल व वन विभागाकडे प्रत्यार्पित करण्यात येत आहे. 

महसूल व वन विभागाच्या आदेशानंतर जमीन वाटप करताना जमिनीचा निश्चित कोणता हिस्सा 
प्रत्यार्पित करावयाचा आहे, या संदर्भात जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बीड यांच्या सल्ल्याने 
जिल्हाधिकारी, बीड यांनी जमिनीचे आरेखन निश्चित करुन व मोजणी करुन जमीन हस्तांतरणाबाबतची 


कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


DIRT SITUA क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१७१/१३ अ 


हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आलेले आहे. त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०७१०१५४१०७५३०१ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने गित शा ae arnt nen 


-AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=1775f5c28a439e88c4c 1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8 
GORAKH NATH 7a7ff397b2e5305303d, postalCode=400032, st=Mi tra, 
Nui 


ber=6756123D309547BB1E152A6AEB6042BDE4040 


MHAPANKAR mene 
(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई- Yoo ०३२ 
२. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
३. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. जिल्हाधिकारी, बीड 
५. कुलसचिव, वसंतराव नाईक महराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
६. संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण ),कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. महाव्यवस्थापक (प्रशासन) महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला 
९. सह सचिव (निविष्ठा व नियंत्रण) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सह सचिव (विद्यापीठ), कृषि व पदुम, मंत्रालय, मुंबई 
११.सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
१३. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बीड 
१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 
१५.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 


प्रत, माहितीकरिता सादर, 


१.मा.मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२.मा.मंत्री (फलोत्पादन), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


